KET 


जुन्या शालीचं काय झालं ? 


VPRATHAM 
TA BOOKS 


Author : Arvind Gupta 
Illustrator : Debasmita Dasgupta 
Translator : Varsha Gajendragadkar 


A Book in Every Child s Hand 


वाचन पातळी ३ 


C 


atalana 


एक दिवस गौतम बुद्ध मठाभोवती चक्कर 
मारत होते. 


त्यांना पाहून एक भिक्षू त्यांच्या जवळ आला 
अणि आपल्याला 
नवी शाल हवी असल्याचं त्यानं बुद्धांना 
सांगितलं . 


Maina 


3 


RAMAN 


बुद्धांनी त्याला विचारलं , " तुझ्या आधीच्या 
शालीला काय झालं ? " 


" खूप जुनी, फाटकी झाली होती ती . त्यामुळे 
मी ती बेडशीट म्हणून वापरतोय," भिक्षूनं 
उत्तर दिलं . 


GOc 


बुद्धांनी पुन्हा विचारलं , " पण तुझ्या जुन्या 
बेडशीटचं काय झालं ? " 


" भगवान, ते वापरून वापरून 
जीर्ण झालं . पार फाटलं होतं , म्हणून मी कापून 
त्याचा उशीचा अभ्रा तयार केला. "भिक्षूनं 
उत्तर दिलं . 


MAMANANAMAMANANAM 


LE 


" पण हा नवा अभ्रा शिवण्याआधी उशीला अभ्रा होताच ना ? मग त्या 
आधीच्या अभ्याचं तू काय केलंस? " 
बुद्धांनी विचारलं . 


" त्या अभ्यावर माझं डोकं कित्येक लाख वेळा 
घासलं गेलं असेल , भगवान . त्यामुळे त्याला एक मोठं भोक पडलं होतं . 
म्हणून मी त्याचं पायपुसणं बनवलं . " 
भिक्षूनं अगदी प्रामाणिकपणे सांगितलं . 


N 


__ गौतम बुद्धांचं या उत्तरानं समाधान 
काही झालं नाही. ते नेहमी कुठल्याही 

प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जायचे. 


त्यांनी भिक्षूला विचारलं , 

" मला सांग, तू जुन्या 
पायपुसण्याचं काय केलंस ? " 


। 


- 


www 


HD 


MAN 


भिक्षूनं हात जोडले आणि म्हणाला, " भगवान , जुन्या पायपुसण्याच्या 
अगदी चिंध्या झाल्या होत्या . वापरून वापरून धागे उसवून आतलं 
अस्तर बाहेर आलं होतं . 
मग मी सुती धागे काढून त्याची वात तयार केली. 
नंतर तीच वात मी दिव्यात वापरली. " 


- 11 


भिक्षूचं उत्तर ऐकून बुद्ध हसले. भिक्षूला मग नवी 
शाल मिळाली! 


8 


स्वतःचा कापडी चेंडू स्वतःच बनवा 


1. ज्यांचा वापर करता येईल असे घरातले जुने कपडे घ्या . 
त्यातून तुम्हाला दोन पंचकोन आणि चित्रात दाखविल्याप्रमाणे 
पाच पाकळ्या कापून काढायच्या आहेत . ( एक पंचकोन काढा आणि 
त्याच्या शेजारी पाकळीचा आकार काढा. म्हणजे पंचकोनाच्या एका 
बाजूची लांबी ही पाकळ्यांच्या उंचीच्या एका टोकापासून 

दुसऱ्या टोकाइतकी आहे, हे स्पष्ट होईल .) 


2. हे तुकडे हाताने शिवा किंवा एखाद्या मोठ्या माणसाकडून ते मशिनवर शिवून घ्या . 
एका पंचकोनावर एक लहानसं भोक तयार करा. 


3 . आतली बाजू आता बाहेर काढा . 


4. त्यात एक चांगला घट्टमुट्ट फुगा घाला आणि तो फुगवा . 


5. फुग्याचं तोंड दुमडा, त्याची गाठ बांधा 
आणि तो पंचकोनाच्या भोकातून आत घुसवा . 


6 . बघा! रंगीबेरंगी कापडी चेंडू तयार ! 


11 


धाग्यांची मौज ! 


सुती किंवा लोकरीच्या लहान लहान धाग्यांसोबत तासन् 

तास मजेत घालवायचा हा बघा सोपा उपाय ! 


1. रिकामी काडेपेटी घ्या . 


2. अंदाजे ७० सेंमी. लांबीचा लोकरीचा धागा काडेपेटीच्या 
एका कर्णाच्या लाम्बीतून ओवा. 


. 


3 . दुसऱ्या रंगाची लोकर दुसऱ्या कर्णातून ओवा . 

___ दोन्ही धाग्यांची टोकं एकत्र बांधून टाका. 


www 


4. एखाद्या मित्राला किंवा मैत्रिणीला लोकरीच्या धाग्यांची दोन्ही टोकं धरायला सांगा . 
आता तुम्ही त्यातून काडेपेटी हळूहळू सरकवत नेऊ शकता. 


5. काय आश्चर्य ! काडेपेटीतून बाहेर येताना 
लोकर रंग बदलतेय असं वाटतं की नाही ? 


अरविंद गुप्ता यांची अनेक पुस्तकं , आणि प्रयोग www. arvindguptatoys . com 

या त्यांच्या संकेतस्थळावर विनामूल्य उपलब्ध आहेत . 


पुनर्चक्रीकरण, पुनर्वापर , कचऱ्याची कमीत कमी निर्मिती 


चय 


आपण किती तरी वस्तू विकत घेत राहतो, आणि जास्त विचार 
न करता त्या वापरून टाकूनही देतो. आपल्या गरजेपेक्षा 
अधिक गोष्टी आपण खरेदी करतो. " भरपूर खरेदी करा ! भरपूर कचरा 


करा ! " 


हा जणू आपला मंत्रच आहे . पाणी, झाडं , वाळू आणि माती यांसारख्या 
पृथ्वीवरच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा आपण 
गैरवापर करतो आणि कित्येक टन निरुपयोगी वस्तू निर्माण 
करून कचऱ्याचे डोंगर तयार करत राहतो . 


पण आपली ही वृत्ती पहिल्यापासून अशीच होती का ? 
वस्तू वाया घालवणं हा आपला भारतीयांचा गुणधर्मच आहे का ? नाही ! 
भारतीय लोक काटकसरी, सगळ्याचा निगुतीनं वापर करणारे आणि सुज्ञ 
असल्याचं आपला इतिहास सांगतो . 


प्रत्येक वस्तूचे अनेक उपयोग असतात - ती अनेक पिढ्या 
उपयोगी पडते, असा आपला विश्वास आहे. पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रीकरण 
या दोन्हीची मुळं भारतीय संस्कृतीत खोलवर रुजलेली आहेत . 


ही गोष्टही अडीच हजार वर्षांपूर्वीची, भगवान गौतम बुद्धांच्या काळातली 
आहे. भौतिक जगाविषयीचा गाढ आदर आणि संवेदनशीलता स्पष्ट करणारी 
ही गोष्ट आहे. तिनं आपल्या 
समोर अनेक धडे ठेवले आहेत . 


PRATHAM BOOKS 


stỞryweaver 


This book was made possible by Pratham Books StoryWeaver platform . Content under Creative 
Commons licenses can be downloaded , translated and can even be used to create new stories - 
provided you give appropriate credit , and indicate if changes were made . To know more about this , 
and the full terms of use and attribution , please visit the following link . 


Story Attribution : 
This story : TRI SAT Che sci ? is translated by Varsha Gajendragadkar . The © for this translation lies with Pratham Books , 2016 . Some rights reserved . Released 
under CC BY 4 .0 license . Based on Original story : What happened to the shawl? , by Arvind Gupta . © Pratham Books , 2016 . Some rights reserved . Released under 
CC BY 4.0 license . 
Other Credits: 
Junya Shaliche Kaay Zale has been published on StoryWeaver by Pratham Books . The development of this book has been supported by Mahle Behr India Pvt Ltd . 
www . prathambooks. org 
Illustration Attributions: 
Cover page : Two monks standing together in a garden and smiling by Debasmita Dasgupta © Pratham Books, 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 
4 . 0 license . Page 2 : Buddha in confusion and thinking on some questions by Debasmita Dasgupta © Pratham Books , 2016 . Some rights reserved . Released under 
CC BY 4. 0 license . Page 3: Two monks standing together and smiling by Debasmita Dasgupta © Pratham Books, 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 
4 . 0 license . Page 4 : A monk talking to Buddha about a bed by Debasmita Dasgupta © Pratham Books, 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . 
Page 5 : A monk sleeping on the floor, by Debasmita Dasgupta © Pratham Books, 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 6 : Feet of three 
people with one pair on a pillow , by Debasmita Dasgupta © Pratham Books , 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 7: A Buddhist monk 
in deep thought, by Debasmita Dasgupta © Pratham Books, 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 8 : Buddha gifting a shawl to a 
monk, by Debasmita Dasgupta © Pratham Books , 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 9: Two objects, one in pieces and the other 
stitched together, by Debasmita Dasgupta © Pratham Books , 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 . 0 license . Page 10 : Two objects made of pieces of 
cloth , one with a balloon , by Debasmita Dasgupta © Pratham Books , 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 . 0 license. 


Disclaimer: https:/ /www .storyweaver .org . in /terms and conditions 


BY 


Some rights reserved . This book is CC -BY- 4 .0 licensed . You can copy ,modify , distribute 
and perform the work , even for commercial purposes, all without asking permission . 
For full terms of use and attribution , http : // creativecommons.org / licenses /by / 4 .0 / 


PRATHAM BOOKS 


stỞryweaver 


This book was made possible by Pratham Books StoryWeaver platform . Content under Creative 
Commons licenses can be downloaded , translated and can even be used to create new stories - 
provided you give appropriate credit , and indicate if changes were made. To know more about this , 
and the full terms of use and attribution , please visit the following link . 


Illustration Attributions: 
Page 11 : Two round objects made of pieces of cloth by Debasmita Dasgupta © Pratham Books, 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license. Page 
12 : Two square objects , by Debasmita Dasgupta © Pratham Books , 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 13 : Two matchboxes with 
thread entwined in them , by Debasmita Dasgupta © Pratham Books, 2016 . Some rights reserved. Released under CC BY 4 .0 license . Page 14 : A matchbox with two 
threads inserted in it , by Debasmita Dasgupta © Pratham Books , 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 . 0 license . Page 15 : A monk thinking about the 
waste humans produce , by Debasmita Dasgupta © Pratham Books, 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 16 : A monk sitting in lotus 
position , by Debasmita Dasgupta © Pratham Books, 2016 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . 


Disclaimer: https:/ /www .storyweaver .org . in /terms and conditions 


O 


Some rights reserved . This book is CC -BY- 4 .0 licensed . You can copy ,modify , distribute 
and perform the work , even for commercial purposes, all without asking permission . 
For full terms of use and attribution , http : // creativecommons.org / licenses /by / 4 .0 / 


जुन्या शालीचं काय झालं ? 
(Marathi) 


भगवान गौतम बुद्धांच्या आयुष्यातली ही प्राचीन कथा निसर्ग - संवर्धनाचा फार मोठा धडा 
शिकवणारी आहे. नवी शाल घेण्यासाठी बुद्धांकडून परवानगी मिळवणं ही सोपी गोष्ट नाही , हे 
त्यांच्या अनुयायाच्या लक्षात येतं ! 


या पुस्तकाची वाचन पातळी ३ आहे. आपले आपण वाचू शकणाऱ्या मुलांसाठी . 


PRATHAM BOOKS 


störyweaver 


Pratham Books goes digital to weave a whole new chapter in the realm ofmultilingual children s stories. Knitting together children , authors , illustrators and 
publishers . Folding in teachers, and translators . To create a rich fabric of openly licensed multilingual stories for the children of India and the world . Our unique 
online platform , StoryWeaver , is a playground where children , parents , teachers and librarians can get creative . Come, start weaving today , and help us get a 
book in every child s hand ! 


